असा. क्र. १०५ Pred नं. टीईसीएव/४७-३०४३/एमबीआय/२००१-०५ 


werkq wat 


AISI Vista राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकूत .प्रकाशन 


गुरुवार, डिसेंबर २९, २००५/पौष ८, शके १९२७ 


टीत“ पटल <<< सि 
स्वतंत्र संफलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-अ 


महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल 
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


गृह विभाग (विशेष) 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ सप्टेंबर १९८८ 


अधिसूचना 


area संविधान. 

क्रमांक एचजीएस. ४७८५/२२५१/एसपीएल-७.--भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ च्या 
परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि याबाबतीत करण्यात आलेले 
विद्यमान नियम, आदेश किंवा 'संलेख यांचे अधिक्रमण करून, महोराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, महाराष्ट्र 
शासनाच्या गृह विभागाच्या नियंत्रणाखालील महासमादेशक, गृहरक्षक दल यांच्या कार्यालयातील 
कनिष्ठ प्रशासनिक/आस्थापना अधिकारी, वर्ग-दोन या पदाच्या सेवा प्रवेशाचे विनियमन करणारे पुढील 
नियम करीत आहेत :-- 

१. या नियमांना महासमादेशक, गृहरक्षक दल, बॉम्बे यांच्या कार्यालयातील कनिष्ठ 
प्रशासनिक/आस्थापना अधिकारी, वर्ग-दोन (सेवाप्रवेश) नियम, १९८८ असे म्हणावे. 
भाग चार-अ-१४१ (६५२) 


[किंमत रुपये ७.००] 


६५३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., डिसेंबर २९, २००५/ पौष ८, शके १९२७ [भाग चार-अ 


२. या नियमामध्ये संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर,-- 

(अ) “ आयोग " याचा अर्थ, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, असा आहे; 

(ब्र) “ शासन " याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन, असा आहे ; 

(क) “ गृहरक्षक दल संघटना “ याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासनाची गृहरक्षक दल संघटना असा आहे; 

(ड) '“ महासमादेशक, गृहरक्षक दल, बॉम्बे यांचे कार्यालय ' याचा अर्थ, महासमादेशक, 
गृहरक्षक दल, महाराष्ट्र राज्य, बॉम्बे यांचे कार्यालय असा आहे, आणि त्यामध्ये, त्यांच्या प्रत्यक्ष 
नियंत्रण व पर्यवेक्षणाखाली असलेले समादेशक, गृहरक्षक दल यांचे कार्यालय, मध्यवर्ती 
प्रशिक्षण संस्था, गृहरक्षक दल, महाराष्ट्र राज्य, बॉम्बे यांचा समावेश होतो ; 

(इ) “ समादेशक, गृहरक्षक दल, यांचे कार्यालय “ याचा अर्थ, समादेशक, ग्रेटर बॉम्बे यांच्या 
कार्यालयासह महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हा मुख्यालयांच्या ठिकाणी असलेले समादेशक यांचे 
कार्यालय, असा आहे, आणि त्यामध्ये त्यांच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण व पर्यवेक्षणाखाली जिल्हा स्तरावर ' 
स्थापन केलेल्या जिल्हा प्रशिक्षण केंद्राच्या कार्यालयाचा समावेश होतो. 

३. महासमादेशक, गृहरक्षक दल यांच्या कार्यालयातील कनिष्ठ प्रशासनिक/अस्थापना अधिकारी 
या पदावरील नियुक्‍ती एकतर,-- 

(अ) महाराष्ट्र राज्यातील गृहरक्षक दल संघटनेच्या पुढील संवर्गातील पदे धारण करणाऱ्या 
व त्या पदांवर तीन वर्षे सेवा झालेल्या व्यक्‍्तीमधून योग्यतेच्या अधीनतेने व ज्येष्ठतेच्या आधारे 
योग्य व्यक्‍तीच्या पदोज़्तीद्वारे करण्यात येईल-- 

(एक) महासमादेशक यांच्या कार्यालयातील,--- 
(अ) प्रशासकीय अधिकारी (मध्यवर्ती प्रशिक्षण संस्था), 
(ब) महासमादेशक यांचा स्वीय सहायक, 
(क) भांडार अधीक्षक. 
(दोन) समादेशक यांच्या कार्यालयातील,-- 
(अ) समादेशकाचा वेतनी सहायक, ग्रेटर बॉम्बे. 
(ब) आस्थापना अधिकारी, 
(क) अधीक्षक. 
(तीन) ग्रेटर बॉम्बे वगळता महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हा मुख्यालयांच्या ठिकाणी असलेल्या 
समादेशक, गृहरक्षक दल यांच्या कार्यालयातील,-- 
(अ) आस्थापना अधिकारी : 

परंतु, वरील संवर्गातील अधिकाऱ्यांची परस्पर ज्येष्ठता ही, त्या पदावरील त्यांच्या नियमित 
सलग सेवेच्या दिनांकाच्या आधारे निश्‍चित करण्यात आलेली असेल, 

किंवा 


भाग चार-अ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., डिसेंबर २९, २००५ पौष ८, शके १९२७ ६५४ 


(ब) खंड (क) च्या उपखंड (दोन) व (तीन) मध्ये नामनिर्देशनाद्वारे करावयाच्या नियुक्तीसाठी 
विहित केलेली अर्हता व अनुभव धारण करणाऱ्या, नागरी संरक्षण संचालनालयातील किंवा 
शासनाच्या इतर कोणत्याही विभागातील किंवा कार्यालयातील योग्य व्यक्‍तीच्या बदलीद्वारे करण्यात 
येईल, 

किंवा 

(क) ज्या व्यक्‍तीने संरक्षण सेवेतून निवृत्त किंवा सेवामुक्त होण्यापूर्वी दोन वर्षे कॅप्टन पद किंवा 
समतुल्य दर्जाचे पद धारण केले असेल आणि जिचे केंद्रिय सशस्त्र दलाचे सेवा सदस्यत्व समाप्त 
झाले असेल अशा व्यक्‍तीच्या सेवायोजनाद्वारे करण्यात येईल, 

किंवा 

(ड) (एक) अगोदरच शासन सेवेत नसलेल्या ज्या उमेदवारांचे वय ३३ वर्षांहून अधिक नसेल, 

(दोन) ज्यांनी सांविधिक विद्यापीठाची कला, विज्ञान, वाणिज्य किंवा विधि शाखेतील पदवी 
धारण केली असेल आणि त्यानंतर, 

(तीन) ज्यांनी शासन, निमशासकीय किंवा मोठी खाजगी नामांकित संस्था यामधील 
पर्यवेक्षी क्षमतेच्या जबाबदारीच्या पदावर तीन वर्षांहून कमी नसेल इतक्या कालावधीसाठी काम 
केले असेल, 

अशा उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाद्वारे करण्यात येईल :- 
परंतु, जे उमेदवार विशेष अर्हता वा अनुभव किंवा दोन्हीही धारण करीत असतील अशा उमेदवारांच्या 

बाबतीत आयोगाच्या शिफारशीवरून शासनाला वयोमर्यादा शिथिल करता येईल. 

४. नियम 3 च्या खंड (ड) च्या पोट-नियम (तीन) मध्ये काहीही अंतर्भूत केलेले असले तरी 
निवडीच्या कोणत्याही टप्प्यावर, आयोगाचे असे मत झाले असेल की, अनुसूचित जाती, बौध्द धर्मांतरीत 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसुचित जमाती किंवा भटक्या जमाती यातील 
उमेदवारांकरिता राखीव असलेल्या जागा भरण्यासाठी आवश्यक तो अनुभव असणारे पुरेसे उमेदवार 
उपलब्ध नाहीत तर, आयोगास, अशा निवडीच्या संबंधात अनुभव कालावधीबाबतची आवश्यकता 
शिथिल करता येईल आणि अशा जाती किंवा जमातीच्या योग्य उमेदवाराची निवड करता येईल. 

५. नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्‍त केलेली व्यक्‍ती, दोन वर्षांच्या कालावधीकरिता परिविक्षाधीन असेल. 

६. त्या पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीस, त्याबाबतीत करण्यात आलेल्या नियमांनुसार जर ती 
हिंदी व मराठी भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण झाली नसेल, किंवा त्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला 
सूट मिळालेली नसेल तर, त्या परीक्षा उत्तीर्ण कराव्या लागतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


एस. आर. शिंदे, 
शासनाचे उप सचिव. 
भाग चार-अ-१४२ 


